syed डोमाजी गोंडाणे, श्री.पंचम 
हरबाजी मेश्राम, श्री.अरुण धोंडू मेश्राम व 
श्री.श्रीकृष्ण भदुजी डडमल, ग्रेड-१ मजूर यांना 
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर यांच्या 
दि.९/३/२०१० रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
वेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२२/प्र.क्र.६४४/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जून, २०२२ 


वाचा:- 


१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/मजूर श्रेणी-१/ताबिके/नागपूर/वे.थक/प्र.क्र.४/ 

आस्था-४/९९४३/२०२२, दि.१४/३/२०२२. 

२) मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांचा दिनांक २८/७/२००४ चा न्यायनिर्णय. 

3) मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, येथे दाखल रिटपिटिशान क्र.३४७४/२००५ 
३८४४/२००५,३५०९/२००५ व ३८६३/२००५ मध्ये दि.९/३/२०१० रोजी झालेला 
न्यायनिर्णय. 

४ आयडीए-१५/२०१७ व १६/२०१७ मध्ये मा. कामगार न्यायालय भंडारा यांचे 

दि.१७/५/२०१९ चा आदेडा 

५) शासन निर्णय क्र.ताबिके-३७१०/प्र.क्र.२३०/१-अ, दि.१९/१/२०१२. 


प्रस्तावना:- 


श्री.पुरुषोत्तम डोमाजी गोंडाणे व इतर रोजंदारी मजूर हे सन १९८५ पासून तालुका बीज गुणन 
प्रक्षेत्र, डोंगरगाव येथे रोजंदारी तत्त्वावर काम करीत होते. एका वर्षामध्ये २४० दिवसांपेक्षा जास्त काम 
केल्यामुळे त्यांना सेवेत कायम करुन सर्व लाभ मिळण्यासाठी सदर रोजंदारी मजूरांनी मा.औद्योगिक 
न्यायालय, भंडारा येथे तक्रार दाखल केली. मा.न्यायालयाने दि.२८.७.२००४ रोजीच्या न्यायनिर्णयान्वये 
वरील रोजंदारी मजूरांना “नियमित करुन दि.१.४.१९९६ पासून वेतनाची थकबाकी अदा” करण्याचे 
आदेश दिले आहेत. 


सदर न्यायनिर्णय शासनाचे विरोधात झाल्याने शासनाचे वतीने मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, 
नागपूर येथे रिट पिटीशन क्र.३८४४/२००५, २५०९/२००५, ३४६९/२००५, ३४७४/२००५, ३०५०/२००५ 
व ३८६३/२००५ दाखल करण्यात आल्या. सदर अपीलांवर एकत्रित सुनावणी घेवून मा.उच्च 
न्यायालयाने दि.९/३/२०१० रोजी मा.औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांचा दि.२८/७/२००४ रोजीचा 
न्यायनिर्णय कायम ठेवला व सदर रोजंदारी मजूरांना दि.१/४/१९९६ पासून सेवेत नियमित करुन 
तात्काळ नियुक्‍ती देवून अनुषंगिक लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२२/प्र.क्र.६४/१३-अओ 


न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने सदर रोजंदारी मजूरांना वेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम अदा करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 

मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, नागपूर यांच्या दि.९/३/२०१० च्या न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा कार्यालयाने दि.१६/५/२०१९ च्या आदेझान्वये श्री.पुरुषोत्तम डोमाजी 
गोंडाणे, श्री.पंचम हरबाजी मेश्राम, श्री.अरुण धोंडू मेश्राम व श्री.श्रीकृष्ण भदुजी डडमल, ग्रेड-१ रोजंदारी 
मजूरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती दिलेली आहे. श्री.पुरुषोत्तम डोमाजी गोंडाणे यांच्या दि.१ 
एप्रिल,१९९६ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत वेतनातील थकबाकीचा फरक रु.१,९१,३९१/-, श्री.पंचम 
हरबाजी मेश्राम यांच्या दि.१ एप्रिळ,१९९६ ते दि.३१ ऑगस्ट, २००० पर्यंत वेतनाच्या थकबाकीचा फरक 
रु.१,०२,१६९/-, श्री.अरुण धोंडू मेश्राम यांच्या दि.१ एप्रिल,१९९६ ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत 
वेतनातील थकबाकीचा फरक रु.५,९६,२७१/- व श्री.श्रीकृष्ण भदुजी डडमल यांच्या दि.१ एप्रिळ,१९९६ 
ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत वेतनातील थकबाकीचा फरक रु.६,४५,९५४/- असे एकूण 
रु.१५,३५,७८५/- (पंधरा लाख पस्तीस हजार सातठो पंच्याऐंशी फक्त) इतक्या वेतनाच्या फरकाची 
रक्‍कम खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


(रक्‍कम रूपयात) 
अ.क्र. | रोजंदारी मजूराचे नाव कालावधी फरकांची रक्‍कम 


१ । श्री.पुरुषोत्तम डोमाजी गोडाणे | दि.१ एप्रिल,१९९६ दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ | रु.१,९१,३९१/- 


2 श्री.पंचम हरबाजी मेश्राम दि.१ एप्रिळ,१९९६ दि.३१ ऑगस्ट, २००० रु.१,०२,१६९/- 


३ | श्री.अरुण धोंडू मेश्राम दि.१ एप्रिल,१९९६ दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ | रु.५,९६,२७१/- 


४ | श्री.श्रीकृष्ण भदुजी डउडमलळ | दि.१ एप्रिल,१९९६ दि.२८ फेब्रुवारी, २०१४ रु.६,४५,९५४/- 


एकूण:- | रु.१५,३५,७८५/- 


४. वरील ४ मजूरांची वेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम देण्यासाठी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८, दि.१७/४/२०१५ भाग पहिला, उप विभाग-दोन, अनु.क्र.२ नियम ७ नुसार भारीत आकस्मिक 
खर्चास मंजूरी देण्यासाठी त्या नियमामध्ये नमूद अटीच्या अधिन राहून प्रशासनीक विभाग प्रमुख यांना पुर्ण 
अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अधिकराचा वापर करून सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर मजूरांना न्यायनिर्णयानुसार देय ठरणारी वेतनाच्या थकबाकीच्या रकमेची खातरजमा करुन 
शासनाचे प्रचलित नियम,अटी व शर्ती व आदेश यांचे अनुपालन करण्यात यावे. तसेच या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२२/प्र.क्र.६४/१३-अओ 


५. सन 2022-23 A अर्थसंकल्पीय अनुदानातून मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बि- 
बियाणे, (००) (09) तालुका बिज गुणन प्रक्षेत्रे ४०१ ०२६१ (०१-वेतन) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीतून रु.१५,३५,७८५/- (पंधरा लाख पस्तीस हजार सातरऱो पंच्याऐंशी फक्त) इतकी 
रक्‍कम खर्च करण्यास व सदर रक्‍कम कोषागारातून आहरित व संवितरीत करण्यासाठी उपविभागीय 
कृषि अधिकारी, भंडारा, जि.नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


६. सदरचा arm निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४३/२०२२/व्यय-१, 
दि.०६/०४/२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१३१२४७५९४००१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


H E M A N T G O R A K H N AT H Rae SAR OF MAHARASHTRA, AGRICULTURE AND 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 5ab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397 
b2e5305303d, postalCode=400032, st: 


M H A P A N KA R erialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF541 


FD3620CA87FF8E71CCS, HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2022.06.13 12:49:27 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. कृषि सह संचालक (आस्थापन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. संचालक (नि.व.गु.नि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 

५. विभागीय कृषि सह संचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा. 

७. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,भंडारा. 

८. जिल्हा कोषगार अधिकारी, भंडारा. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती/१३-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


